केंद्र शासनाच्या जल जीवन मिझडानंतर्गत 
कौशल्य प्रशिक्षणासाठी प्राप्त निधीकरीता 
नवीन बँक खाते उघडण्यास मान्यता 
देणेबाबत....... 


महाराष्ट्र शासन 
PAC, WWM, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : कौविउ-२०२३/प्र.क्र.१५१/कौडल्य-१ 
२ रा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ३१ जानेवारी, २०२४ 


वाचा : 

१. सचिव, पेयजल व स्वच्छता विभाग आणि मा. सचिव, कौडल्य विकास व उद्योजकता मंत्रालय, नवी दिल्ली 

यांचे संयुक्‍त सल्लाविषयक पत्र क्र. No.W- 11011/6/2023-JJM-II-DDWS Dt: 12 September, 2023 
२. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी यांचे पत्र क्र. जा.क्र. MSSDS/2022- 

२६/१४७६/दिनांक : १७ ऑक्टोंबर, 2023 रोजीचे पत्र. 

3. अभियान संचालक, राज्य पाणी व स्वच्छता fem, जलजीवन PRA, महाराष्ट्र, यांचे पत्र क्र. 
माविशा/०१२०/प्र.क्र.१७५/२०१९-२०/१५३७ दिनांक : १२/०९/२०२३ रोजीचे पत्र. 

४. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०२३/प्र.क्र.८८/२३/कोषा-प्रशा-५ दिनांक ०३/१०/२०२३ 


प्रस्तावना :- 

केंद्र शासनाने “हर घर जल” या संकल्पनेसह २०२४ पर्यंत भारतातील सर्व ग्रामीण कुटुंबांना नळ 
जोडणीद्वारे पुरेसे आणि सुरक्षित पिण्याचे पाणी पुरवण्यासाठी “जळ जीवन मिशन” (UM) सुरु केले असून या 
अभियानांतर्गत जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, पाणीपुरवठा योजनांच्या निरंतर देखभाल व दुरुस्तीसाठी 
ग्रामपंचायत स्तरावरील मनुष्यबळाला तांत्रिक प्रशिक्षण देण्याचे सूचित केले आहे. त्यानुषंगाने केंद्र शासनाच्या सं.क्र.१ 
येथील पत्रान्वये ग्राम पंचायत स्तरावर २ “नल जल मित्रांची निवड या तांत्रिक प्रशिक्षणाकरीता करावयाची आहे. 


2. या अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनेतील तरतुदींस अनुसरुन राज्य पाणी पुरवठा व स्वच्छता अभियान व 
eked, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या अधिपत्याखाळीलळ “महाराष्ट्र राज्य कौडाल्य विकास 
सोसायटी संयुक्तपणे उपक्रम राबविणार असून सं.क्र.३ येथील पत्रान्वये अभियान संचालक, राज्य पाणी व स्वच्छता 
Per, जळलजीवन far, महाराष्ट्र, यांनी ग्रामपंचायत स्तरावरील १५ व्या वित्त आयोगामार्फत प्राप्त होणारा निधी 
संकलित करण्यासाठी नवीन बँक खाते उघडण्याबाबत कळविले आहे. 


३. सदर पार्श्वभूमीस अनुसरुन वित्त विभागाच्या सं.क्र. ४ येथील शासन निर्णयातील तरतुदीस अनुसरुन 
"महाराष्ट्र राज्य कौडाल्य विकास सोसायटी नळ जल मित्र" या नावाने नवीन बँक खाते उघडण्यास मान्यता देण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
केंद्र शासनाच्या जल जीवन मिशन (JM) अंतर्गत १५ व्या वित्त आयोगातून (Tied Funds) ग्रामपंचायत स्तरावर प्राप्त 
होणारा निधी संकलित व विनियोजित करण्यासाठी "महाराष्ट्र राज्य कौडल्य विकास सोसायटी - नल जल मित्र" या 
नावाने नवीन बँक खाते उघडण्यास खालील अटींच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 


१) "महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी-नळ जल मित्र” या नावाने राष्ट्रीयकृत बँकेत खाते 
उघडण्यात यावे. 


झासन निर्णय क्रमांकः कौविउ-२०२३/प्र.क्र.१५१/कौशल्य-१ 


) १५ वा वित्त आयोगामार्फत राज्यातील २८,८१३ ग्रामपंचायतींना प्रति प्रशिक्षणार्थी निधी प्राप्त झाल्यास, निधी 
प्रशिक्षणाच्या शुल्काची रक्कम जमा करण्याकरीता या खात्याचा वापर करण्यात यावा. 

३) सदर बँक खात्यातील अखर्चित रकमा शासनाकडे समायोजित करणे आवश्‍यक राहील. 

४ सदर बँक खात्यातील व्यवहाराचे मासिक / तिमाही ताळमेळ करणे तसेच लेखा परिक्षण अनिवार्य राहील. 

५) सदर बँक खात्यात दिर्घकाळ निधी विनावापर पडून रहाणार नाही या दृष्टीने तात्काळ विनियोगासाठी आवश्‍यक 
असेल, त्याचवेळी कोषागारातून निधी आहरीत करण्यात यावा. 

६) सदर बँक खाते बंद करण्यात आल्यास त्यामधील शिल्लक रकमेचा ताळमेळ घेऊन शिल्लक अखर्चित रक्‍कम 
योग्य त्या शासन लेखाशिर्षाखाली तात्काळ जमा करावी. 

७ सदर निधीचा विनियोग करताना वित्त विभाग, शासन निर्णय दि.०३ ऑक्टोबर, २०२३ च्या मार्गदर्शक सूचनांचे 
तसेच वित्तीय औचित्याच्या सूत्राचे काटेकोरपणे अनुपालन व्हावे 

८) उपरोक्त निधी ज्या कारणास्तव उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे त्याच कारणास्तव खर्च करण्याची तसेच 
प्रत्यक्ष खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र (Utilization Certificate) सादर करण्याची जबाबदारी मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य कौडल्य विकास सोसायटी यांची राहील 

९) महाराष्ट्र राज्य कौडल्य विकास सोसायटी-नल जल fa” या खात्यातील रकमेचे विनियोजन करताना 

शासनाच्या प्रशासकीय व वित्तीय अधिकार व नियम/मार्गदर्शक सूचना यांचे पालन करण्यात यावे. 


AD 


सदरहू शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०२३/प्र.क्र.८८/२३/कोषा-प्रशा-५ दि. 
०३/१०/२०२३ येथील तरतुदीस अनुसरुन तसेच वित्त विभाग, अनौपचारीक संदर्भ क्र. ०५/२०२४ को.प्र.५ दिनांक ११ 
जानेवारी, 2028 अन्वये, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 
असून त्याचा सांकेतांक २०२४०१३११४५५५७३४०३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल साक्षांकीत करुन निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


igitally signed by MITHUN MOHANRAO SALUNKHE 


DN: c=IN, 0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, SKILLS EMPLOYMENT 
M | TH U N M O H A N RAO ENTERPREUNERSHIP AND INNOVATION DEPARTMENT, 
5.4.20=eb410b645758d07ea6303743e3a96f 1 2f7b5ea5c78305aa3546f1b 
05a4d188d9, postalCode=400032, st=Mahi hth 


S A L U N K H E serialNumber=928224E8C07F06F0A63241EEC16360F9961117B3DFDA771 
£D6746D1433B5EA7A, cn=MITHUN MOHANRAO SALUNKHE 


(मिथुन साळुंखे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

१. अ.मु.स. कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, यांचे स्वीय सहायक,मंत्रालय, मुंबई. 

२. आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय, कोकण भवन, मुंबई. 

3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी, मुंबई. 

४. सहायक संचालक (लेखा), कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता संचालनालय, कोकण भवन, मुंबई. 

५. कोषागार कार्यालय, मुंबई/नवी मुंबई. 

६. महालेखापाल (लेखा परीक्षा /ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार कार्यालय, ठाणे. 
८ 
९ 


अपर कोषागार अधिकारी, उप कोषागार कार्यालय, कोकण भवन, नवी मुंबई, 
. कक्ष अधिकारी, प्रशा-३, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
qo, निवड नस्ती (कौडाल्य-१), कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता 


पृष्ठ २ पैकी २ 


